अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन 
मंडळ,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चार 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२४/८०/प्र.क्र.२५/निवसं-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २०.०३.२०२४ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक अस्थायी २०२३/४२६/प्र.क्र.९१/निवसं२, दि.२७.९.२०२३ 
२) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे यांचे पत्र जा.क्र.ईप्रमं.आ- 
१/मुदतवाढ/(०१/१९)/ ७०/सन-२०२४,दि.१९.०१.२०२४. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. २१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना:-संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८४ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 

शासन निर्णय:- आता संदर्भ क्रमांक २ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे (एकूण मंजूर आकृतीबंधानुसार वर्गीकरणाचे आदेश नसलेले १ अधीक्षक पद वगळून) 
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८४ 
पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधीळ पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधीळ वाढ/सेवानिवृत्ती 
इ.माहिती अंतिम/अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा परिपूर्ण प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह 

विनाविलंब सादर करण्यात यावा. 
“नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च लेखाशिर्ष ३४५१-सचिवालयीन-आर्थिक सेवा०९०- 
सचिवालय (०१) जलसंपदा विभाग-आस्थापना(०१)(०३)ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) 
(३४५१२७१९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२४/८०/प्र.क्र.२५/निवसं-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३२०१२५०१०३०२७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BHARATI DASHRATH JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


B H A R AT | RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7e4fb00a 1 6ff039bc787 13b65ebf939067638095e4774 
299db0370bfa6863fdb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D AS H RAT H J A D H AV serialNumber=6BA24877A7E071D1415C4EOD75A48AF359BD9 
DB168D3B4A3BD52CB4F 107B3F 1D, cn=BHARATI DASHRATH 
JADHAV 
Date: 2024.03.20 12:59:26 +05'30' 


(भारती जाधव) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-'१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. वित्त विभाग,व्यय-१२ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई 

३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

४. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 

५. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 

६. कार्यासन अधिकारी, आ (पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. कार्यासन अधिकारी,अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. निवसं-२ कार्यासन,संग्रहार्थ / संग्रह-३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२४/८०/प्र.क्र.२५/निवसं-२ 


परिशिष्ट-१ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा इ प्रशासन मंडळ, पुणे व त्याअंतर्गत ४ विभाग 
(शासन निर्णय क्र. अस्थायी २०२४/८०/प्र.क्र.२५/निवसं-२, दिनांक २०.०३.२०२४ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत 
अ.क्र पदनाम एकूण अधीक्षक कार्यकारी कार्यकारी र्यकारी कार्यकारी एकूण 
मंजूर पदे | अभियंता, अभियंता,माहिती अभियंता,प्रशा | अभियंता, अभियंता, कार्यरत 
जलसंपदा व्यवस्थापन व | सन बांधकाम सिंचन नियत 
ई-प्रशासन प्रशिक्षण विभाग,मुंबई | संगणकीकरण | व्यवस्थापन | व्यवस्थापन अस्थायी पदे 
मंडळ,पुणे विभाग,पुणे | संगणकीकरण | संगणकीकरण 
विभाग,पुणे । विभाग,पुणे 
२ ; ok षु ग | 8 | ८ पर 
q अधीक्षक अभियंता पै... | q fo fo | fo | fo a | 
२ कार्यकारी अभियंता fee | el q q q q fg | 
3 सहा.अधीक्षक अभियंता tl q oo fo | fo | fo [१ | 
४ उप कार्य.अभियंता fa | fo fo q fo | fo | 
षु स.अ.श्रे.१/उप अभियंता १८ fo 3 षु षु षु १८ 
६ सहायक अभियंता श्रेणी २ | १८ fo 3 षु ५ ५ वट 
७ विभागीय लेखापाल | fo foo q fo fo fa 
अधीक्षक * ७ al fo fo | fo | fo | por | 
९ लघु टंकलेखक २ १ fo q fo | foo 2 
Go अनुरेखक ३ fo foo 3 fo | fo 3 
११ भांडारपाल = fo foo q fo | fo | Fae | 
१२ प्रथम लिपीक २ १ foo q fo | fo 2 
93 वरिष्ठ लिपिक [४ | १ १ a foo foo es 
१४ कनिष्ठ लिपिक ल 
नि-टंकलेखक वत डी रै ्ि ०. ०. | १२ 
१५ वाहनचालक 3 q q q fo | fo 3 
१६ शिपाई १३ २ २ 4 2 2 १३ 
एकूण ८५ [११ | pw 38 93 93 ८४ 
BHARATI RESOURCES DEPARTMENT, 0११0 


2.5.4.20=7e4fb00a1 6ff039bc787 1 3b65ebf939067638095e4774299d 
b0370bfa6863fdb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D A 5 H RAT H J A D ) H AV serialNumber=6BA24877A7E071D1415C4E0D75A48AF359BD9DB16 
8D3B4A3BD52CB4F 107B3F 1D, cn=BHARATI DASHRATH JADHAV 


Date: 2024.03.20 12:59:44 +05'30' 


(भारती जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


